महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सल्लागार (वोया संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० 
रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१८५)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला , मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- उपसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सू../२०२०/प्र.क्र.२०, दिनांक ०३.११.२०२० 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (तां) (क) वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५०० या संवर्गातील 
प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, निरीक्षक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (व) अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची 
हंगामी जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर 
जेष्ठतासूची संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी 
लावण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
२. सरदर जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी ते 
दिनांक: १५/१२/२०२० पूर्वी संचालकांमार्फत शासनास सादर करावे. तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या 
अभिवेदनांची संचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या अभिप्रायासह 
शासनास सादर करावा. 
३. सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२०१२०१११४४४००६०३ हा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR. NAMDEO KONDIBA कळ BHOSALE. टेटीत 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra 


B HO S ALE Date: 2020.12.01 11:49:31 +05'30' 
(डॉ. ना.को.भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचाळलकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. 29.90.2099 सोबतचे प्रपत्र "अ" 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (तां) (क) वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५०० या संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,मुख्याध्यापक, 
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (व) या पदावर पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने 

नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची हंगामी/तात्पुरती जेष्ठतासूची. 


जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय/शेरा 
क्रमांक नांव (नियुक्‍ती दिनांक । मार्ग सरळसेवेने/ दिनांक/ दिनांक अर्हता @ 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत विभागीय | ज्येष्ठतेचा 
बदलला परीक्षेव्दारे नियुक्‍त | मानीव दिनांक 
असल्यास उमेदवारांचा 
त्यांचा दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व 
) परीक्षेचे वर्ष 
२ ३ ४ षु & 1 ee — | ८ ९ | 9 ae, or 
१५१ श्री. देसाई प्रगत ०१.०८.१९७४ | २८.०१.२०१९ सरळसेवा २८.०१.२०१९ । ३१.०७.२०३२ डिप्लोमा कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
आनंदा सुबराम (मेकॅनिकल क्र.व्यशिअ- 
इंजि.) २०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१, 
दि.२४/०१/२०१९ अन्वये गट- 
अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍ती 
१५२ श्री.उबाळे प्रगत २८.०१.१९७१ | २५.०१.२०१९ सरळसेवा २५.०१.२०१९ । ३१.०१.२०२९ डिप्लोमा कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
किशोर (मेकॅनिकल क्र.व्यशिअ- 
सुदामराव इंजि.) २०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१, 


दि.२४/०१/२०१९ अन्वये गट- 
अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍ती 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती दिनांक । मागी सरळसेवेने/ दिनांक/ दिनांक अर्हता @ 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत विभागीय | ज्येष्ठतेचा 
बदलला परीक्षेव्दारे नियुक्‍त | मानीव दिनांक 
असल्यास उमेदवारांचा 
त्यांचा दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व 
) परीक्षेचे वर्ष 
ha | 2 3 ४ षु & i) se al ८ ९ | 9 eae | See 
3 १५३ श्री.पाटील प्रगत ०९.०७.१९७५ । १४.०२.२०१९ सरळसेवा १४.०२.२०१९ | ३१.०७.२०३३ । यंत्र अभि. कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
युवराज पदवी क्र.व्यशिअ- 
बाळासाहेब द्वितीय श्रेणी । २०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१, 
१९९६ दि.२४/०१/२०१९ अन्वये गट- 
अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍ती 
४ १५४ श्री.केसकर प्रगत ०९.११.१९७२ | २५.०१.२०१९ सरळसेवा २५.०१.२०१९ । ३०.११.२०३० डिप्लोमा | कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
अतुल अशोक (मेकॅनिकल क्र.व्यशिअ- 
इंजि.) २०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१, 
दि.२४/०१/२०१९ अन्वये गट- 
अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍ती 
4 १५५ श्री.बोनिगरवार प्रगत २४.०४.१९७५ | १३.०२.२०१९ सरळसेवा १३.०२.२०१९ | ३०.०४.२०३३ | aa अभि. कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
वैभव पदवी , क्र.व्यशिअ- 
मधुकरराव प्रथम श्रेणी २०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१, 
१९९६ दि.२४/०१/२०१९ अन्वये गट- 
अ (क) मध्ये सरळसेवेने 


नियुक्‍ती 


अ. | Wear 


अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती दिनांक । मागी सरळसेवेने/ दिनांक/ दिनांक अर्हता @ 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत विभागीय | ज्येष्ठतेचा 
बदलला परीक्षेव्दारे नियुक्‍त | मानीव दिनांक 
असल्यास उमेदवारांचा 
त्यांचा दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व 
) परीक्षेचे वर्ष 
1 १_| २ ३ ४ षु & bP ae =e ८ ९ fh 86: — | Sea eee 
& १५६ Mats प्रगत १६.१२.१९६९ | ०६.०४.२०१९ सरळसेवा ०६.०४.२०१९ | ३१.१२.२०२७ यंत्र अभि. | कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
वेंकटेश पदवी प्रथम क्र.व्यशिअ- 
बाळासाहेब श्रेणी १९९१ | २०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१, 
एम. ई. प्रथम | दि.२४/०१/२०१९ अन्वये गट- 
श्रेणी , अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
१९९४ नियुक्‍ती 


*(टप्पा१ व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 


# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे 


(२) सेवेत सर्वसाधारण (Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाळी असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर वरील (१) व (२) येथील प्रकरणी ज्या दिनांकास 


मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 


$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्‍ती झाळी असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 


७ आवश्‍यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अहता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


